शासन आदेठा:- 


भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 


बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्र. एएफओ-२०२२/प्र.क्र.०४/फ-७, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२२ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या भारतीय वन सेवेतील परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्याची पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


पदस्थापनेचे पद 


अभिप्राय 


Pa | 


2 


3 


PB 


ति 


श्री. हरविर सिंह, परिविक्षाधीन 
भावसे (२०२०, सहाय्यक 
वनसंरक्षक (अधिसंख्य पद) 
उपवनसंरक्षक (प्रा) गडचिरोली 


सहायक वनसंरक्षक (जंकास 
संरक्षण व अतिक्रमण 
निर्मुलन-१) नागपूर वन 
विभाग स्थित रामटेक 


रिक्‍त पदावर 


श्री. वरूण बी. आर. 
परिविक्षाधीन भावसे (२०२०), 
सहाय्यक वनसंरक्षक 
(अधिसंख्य पद) उपवनसंरक्षक 
(प्रा) गडचिरोली 


उपविभागीय वन अधिकारी, 
सिरोंचा वन विभाग, अहेरी 


रिक्‍त पदावर 


श्रीमती आर्या व्हि.एस. 
परिविक्षाधीन भावसे (२०२०), 
सहाय्यक वनसंरक्षक 
(अधिसंख्य पद) वनसंरक्षक 
(प्रा) गोंदिया 


वनसंरक्षक 
आकोट 
स्थित 


सहायक 
(वन्यजीव-२), 
वन्यजीव विभाग 
आकोट 


रिक्‍त पदावर 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२६१८१००१९८१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVIKIRAN 


SABAJ| GOVEKAR = 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


54764 
0४8०१ 


/0816170261181९6281 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ-२०२२/प्र.क्र.०४/फ-७ 


२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 

८. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 
वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 

९. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 

१०.कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


